जिल्हा नियोजन समिती, बीड या समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच विशोष निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२०/प्र.क्र.६४ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७मार्च, २०२१ 


प्रहाः- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती बीड यांचे पत्र 
क्र.२०२०/जिनस/जिवायो/२०-२१/काउस/१/१/३९१७, दि.१५/०१/२०२१. 
झासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब ) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल 
तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 
नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या २ सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा 
नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून बीड जिल्ह्याच्या 
जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, बीड यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 

३. बीड जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१७१६३९४७७३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 

VEENA RANADE Bits mnog eons 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 16:45:47 +05'30' 


(वीणा रानडे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,बीड यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२०/प्र.क्र.६४ /का-१४८१- अ, 


६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,बीड 


९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 


१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.कोषागार अधिकारी, बीड 

१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२०/प्र.क्र.६४ /का-१४८१- अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी २०२० /प्र.क्र. ६४/का-१४८१ अ,दिनांक : १७ मार्च, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 

विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 

ण SH UPR सोळंके,विधानसभा सदस्य सादोळा रोड,केसापुरी कॅम्प,माजलगांव 

४३११४२ 

2 श्री.बाळासाहेब आजबे, विधानसभा सदस्य ।मु.पो.शिराळ,ता.आष्टी, जि.बीड 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 

| 9 | श्री.वाल्मिक कराड मु.पो.परळी ,ता.परळी,जि.बीड 

2 | श्री.अभयकुमार ठक्कर मु.पो.परळी ,ता.परळी,जि.बीड 
विशेष निमंत्रित सदस्य 

| 9 श्री.बाबुराव पोटभरे मु.पो.माजलगांव,ता.माजलगांव,जि.बीड 

2 | share समशेर शेख शब्बीर मु.पो.मादळमोही,ता.गेवराई,जि.बीड 

3 श्री.सयाजी शिदे मु.पो.चौसाळा,ता.जि.बीड 

1 ४ श्री.विठ्ठल सानप मु.पो.आमळनेर,ता.पाटोदा,जि.बीड 

५ श्री.राजेंद्र लोमटे मु.पो.अंबाजोगाई,जि.बीड 

६ | श्री.सुनिल वाघाळकर मु.पो.अंबाजोगाई,जि.बीड 

| फै. . श्री.महादेव धांडे मु.पो.बीड,जि.बीड 

८ _  श्री.दादासाहेब मुंडे मु.पो.बीड,जि.बीड 

९ श्री.सचिन मुळुक मु.पो.बीड,जि.बीड 

| ao o _ श्री.अनिल जगताप मु.पो.बीड,जि.बीड 

११ | q | श्री.वेजनाथ सोळंके मु.पो.परळी,जि.बीड 


VEENA RANAD 


Digitally signed by VEENA RANADE 
EENA RANADE, C = IN, 5 
Maharashtra, O = GOVERNMEN 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
2021.03.17 16:46:02 +05'3 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


